श्री संत सेवालाल महाराज, पोहरादेवी 
ता. मानोरा जि. वाशिम या तीर्थक्षेत्राच्या 
आराखडयातील अतिरिक्त निधीच्या 
विकास कामांना सुधारित प्रशासकीय 
मान्यता देणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
ग्राम विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक: तीर्थवि-२०१९/प्र.क्र.११५/यो-६ 
बांधकाम भवन, २५ मर्झबान पथ 
फोर्ट, मुंबई ४०० ००१ 
दिनांक : १० जानेवारी, २०२३ 


वाचा:- 
१) ग्रामविकास विभाग, शासन निर्णय क्रमांक: तिर्थवि-२०१७/प्र.क्र.9८/ योजना-६, 
दि. २२ नोव्हेंबर, २०१७. 
२) ग्रामविकास विभाग, शासन निर्णय क्रमांक: तिर्थवी-२०१२/प्र.क्र. ४१/ योजना- ६, 
दि.०८ मार्च, २०१९ 
३) ग्रामविकास विभागाचे पत्र क्र. तिर्थवि-२०१९/प्र.क्र.४१ (भाग१)/यो-६. दि. २२/१०/२०२१ 
४) जिल्हाधिकारी, वाशिम यांचे क्र.नियोजन/कक्ष-१५/संस/१४१२/२०२२ दि. २९.०९.२०२२ 
रोजीचे पत्र. 
५) नियोजन विभाग शासन निर्णय क्रमांक तीक्षेवि-२०१५/प्र.क.६/१४४४, दि. ४ जून २०१५. 
६) मा. मुख्यसचिव यांचे अध्यक्षतेखालील उच्चाधिकार समितीच्या दि. १४ नोव्हेंबर, २०२२ 
रोजी झालेल्या बैठकीचे इतिवृत्त. 
७) मा. मुख्यमंत्री यांचे अध्यक्षतेखालील राज्यस्तरीय शिखर समितीच्या दि. २२ डिसेंबर, 
२०२२ रोजी झालेल्या बैठकीचे इतिवृत्त. 


प्रस्तावना :- 


श्रीसंत सेवालाल महाराज, पोहरादेवी, जि.वाशिम या तीर्थक्षेत्राच्या विकास आराखडयास 
संदर्भाधीन क्र.०१ व ०२ च्या शासन निर्णयान्वये रक्‍कम रु. १००.०० कोटी इतक्या रक्कमेच्या विकास 
आराखडयास शासन मान्यता देण्यात आली आहे. तद्नंतर दि. २२/१०/२०२१ रोजीच्या पत्रान्वये 
सदर आराखडयातंर्गत रक्कमेत वाढ न करता कामांसाठी रू.९९.९७८ कोटी इतक्या tensa 
सुधारीत प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली आहे. संदर्भिय पत्र क्र.०४ अन्वये जिल्हाधिकारी, वाशिम 
यांच्याकडून सदर आराखडयातील कामे पूर्ण करण्यासाठी अतिरिक्‍त रू.६७.१२ कोटी इतक्या निधी 
मागणीचा प्रस्ताव प्राप्त झाला होता. 


शासन निर्णय क्रमांकः तीर्थवि-२०१९/प्र.क्र.११५/यो-६, दि. १० जानेवारी, २०२३ 


०२. सदर आराखडयाकरीता अतिरिक्‍त निधीच्या एकूण रु.६७.१२ कोटी इतक्या किंमतीच्या 
कामांच्या प्रस्तावास व खर्चास नियोजन विभाग शासन निर्णय क्रमांक तीक्षेवि-२०१५/प्र.क्र.६/का- 
१४४४, दिनांक ४ जून २०१५ मधील तरतूदींनुसार मा.मुख्य सचिव यांच्या अध्यक्षतेखालील 
उच्चाधिकार समिती व मा.मुख्यमंत्री यांच्या अध्यक्षतेखाळीळ राज्यस्तरीय शिखर समितीने मान्यता 
दिली आहे. त्यानुसार सदर आराखडयातील रु.६७.१२ कोटी एवढया अतिरिक्‍त अंदाजपत्रकीय 
किंमतीच्या कामांना सुधारीत प्रशासकीय मान्यता देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 


"जिल्हाधिकारी, वाशिम यांनी सादर केलेल्या व राज्यस्तरीय समित्यांनी मान्यता दिलेल्या 
श्रीसंत सेवालाल महाराज, पोहरादेवी, जि.वाशिम या तीर्थक्षेत्रास यापूर्वी रू.९९.९७८ कोटी निधीस 
प्रशासकीय मान्यता देण्यात आळी असून आता आराखडयातील कामे पूर्ण करण्यासाठी एकूण 
रू.१६७.०९ लक्ष ( रू. एकशे सदुसष्ट कोटी नऊ लक्ष wad ) इतक्या निधीच्या कामांना सुधारित 
प्रशासकीय मान्यता देण्यात येत आहे". तपशिळवार विवरणपत्र जोडण्यात आले आहे. 


०२. जिल्हाधिकारी, वाशिम यांनी सदर कामे पूर्ण करताना उपरोक्त संदर्भाधीन शासन निर्णय 
क्र. ०१, ०२ व ०३ मध्ये नमूद अटी-शरर्ती व त्यामध्ये दिलेले संबंधित निर्देश व प्रचलित नियम लागू 
राहतील. 


०३. सदर कामांच्या अंदाजपत्रकास सक्षम प्राधिकाऱ्यांची तांत्रिक मंजूरी असल्याची व 
बांधकामासाठी आवश्‍यक जागा ग्रामपंचायत/जिल्हा परिषद मालकीची आहे, याची जिल्हाधिकारी 
यांच्या अध्यक्षतेखालील कार्यकारी समितीने खात्री करून पुढील कार्यवाही करावी. 


०४. सदर कामांचा त्यांनी वेळोवेळी आढावा घेऊन कामावर देखरेख ठेवावी व कामांचा भौतिक 
प्रगती अहवाल व खर्चाची माहिती विहित मुदतीत सादर करावी. तसेच, जिल्हाधिकारी, वाशिम यांनी 
या योजनेकरिता झालेल्या/ होणाऱ्या खर्चाचा आढावा घेऊन महालेखापाल कार्यालयातील खर्चाशी 
ताळमेळ घेऊन त्यामध्ये तफावत राहणार नाही, याबाबत दक्षता घ्यावी. 


०५. जिल्हास्तरीय कार्यकारी समितीने कामांच्या अंमलबजावणीसाठी संबंधित कार्यान्वयीन 
यंत्रणांशी समन्वय साधावा व कामे विहीत कालावधीत पूर्ण होण्यासाठी आवश्‍यक त्या उपाययोजना 
कराव्यात. 


पृष्ठ ८ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः तीर्थवि-२०१९/प्र.क्र.११५/यो-६, दि. १० जानेवारी, २०२३ 


०६. याबाबत प्राप्त होणाऱ्या निधीकरिता जिल्हा नियोजन अधिकारी / सहाय्यक जिल्हा नियोजन 
अधिकारी, वाशिम यांना आहरण व संवितरण अधिकारी म्हणून घोषित करण्यात येत आहे. तसेच 
जिल्हाधिकारी, वाशिम यांना नियंत्रक अधिकारी म्हणून घोषित करण्यात येत आहे. 


०७. केंद्रिय निवडणूक आयोग व राज्य निवडणूक आयोग यांनी घोषित केलेल्य निवडणूकीच्या 
कार्यक्रमामुळे स्थानिक आचारसंहितेचा भंग होणार नाही, याबाबत जिल्हाधिकारी, कार्यालय वाशिम 
यांनी दक्षता घ्यावी. 


०८. त्याचप्रमाणे सर्व संबधितांचे लक्ष या विभागाच्या शासन निर्णय दि.१६/११/२०१२ कडे वेधण्यात 
येत असून पशुहत्त्या व अंधश्रद्धा वाढीला प्रोत्साहन देणाऱ्या तीर्थक्षेत्रांना निधी वितरीत केला जाणार 
नाही. सबब,संबंधित तीर्थक्षेत्रस्थानी असे प्रकार शासनाच्या निदर्शनास आल्यास योग्य ती कार्यवाही 
केली जाईल व शासकीय अनुदान थांबविले जाईल. 


०९. उपरोक्त कामांवरील खर्च मागणी क्र.एल ०३, २५१५ इतर ग्रामविकास कार्यक्रम १९६, 
जिल्हापरिषदांना सहाय्य (00) (०९) ग्रामीण भागातील यात्रास्थळांच्या विकासासाठी fears कार्यक्रम 
श्रीसंत सेवालाल महाराज, पोहरादेवी, जि.वाशिम (२५१५२५८४) (कार्यक्रम) ३१ सहाय्यक अनुदाने या 
लेखाशिर्षाखाली सन २०२२-२३ या आर्थिक वर्षाच्या मंजूर तरतूदीतून भागविण्यात यावा. 


१०. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२३०११०१२३१०५५४२० असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 
KALU 


GONYA 
VALVI टं 
(का.गो. वळवी) 

उप सचिव, महाराष्ट्र शासन. 


प्रत, 


१ मा. मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मुख्यमंत्री यांचे कार्यालय, मंत्रालय,मुंबई. 
२) मा. मंत्री, (वित्त) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई-३२. 
३) मा.मंत्री, ग्रामविकास, यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई-३२. 


पृष्ठ ८ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः तीर्थवि-२०१९/प्र.क्र.११५/यो-६, दि. १० जानेवारी, २०२३ 


४) मा. राज्यमंत्री, ग्रामविकास, यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई-३२. 

५ महालेखापाल, लेखा व अनुज्ञेयता,१/२ , महाराष्ट्र, मुंबई/ महाराष्ट्र-२ नागपूर. 
६ महालेखापाल, लेखा व परिक्षा, 9/2, महाराष्ट्र, मुंबई/ महाराष्ट्र-२ नागपूर. 

७) मा. मुख्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 

८) मा.अपर मुख्य सचिव, नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

९) मा.अपर मुख्य सचिव, वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

१० मा.प्रधान सचिव, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


) 

) विभागीय आयुक्त, आयुक्त कार्यालय, अमरावती विभाग, अमरावती. 
) जिल्हाधिकारी, जिल्हाधिकारी कार्यालय, वाशिम. 

) मुख्यकार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, वाशिम. 

) मुख्यलेखाव वित्त अधिकारी, जिल्हा परिषद, वाशिम. 

) अधिक्षक अभियंता,सार्वजनिक बांधकाम मंडळ, वाशिम. 
) 

) 

) 

) 

) 


जिल्हा कोषागार अधिकारी, वाशिम. 

नियोजन विभाग (का. १४७४ / १४४४) मंत्रालय, मुंबई-३२. 

वित्त विभाग (व्यय - १५, अर्थसंकल्प- १६/१७), मंत्रालय, मुंबई ३२. 

कक्ष अधिकारी, कार्यासन क्र. वित्त-७, वित्त-१, वित्त-८, ग्राम विकास विभाग 
निवड नस्ती (का. यो-६), ग्रामविकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


पृष्ठ ८ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः तीर्थवि-२०१९/प्र.क्र.११५/यो-६, दि. १० जानेवारी, २०२३ 


शासन निर्णय क्रमांकः तीर्थवि-२०१९/प्र.क्र.११५/यो-६, दि. १० जानेवारी, २०२३ सोबतचे विवरणपत्र 


(रू. कोटीत) 
अ.क्र | मुळ प्रशासकीय मान्यता मुळ अतिरिक्त नव्याने | सुधारीत | अंतिम सुधारीत 
दिलेले कामाचे नांव | प्रशासकीय | प्रस्तावित कामे | अतिरिक्त । प्रशासकी | सुधारीत | प्रशासकीय 
मान्यता प्रस्तावासा | य मान्यता | प्रशासकी मान्यता 
ठी यमान्यता | रू.१६७.०९ 
प्रशासकीय कोटी 
मान्यता 
q | भक्‍त निवास इमारतीचे १.४०३३ | Waalt hard ६.०० ७.४०३३ | ४.७७०० ७.१४ 
बांधकाम करणे. परिसरात वाढीव 
(८ Guest Rooms, १ ६४ रूम फर्निचर व 
Dormatory Block, इतर सुधिसह + 2 
Poli Chouki, Open डॉरमेटरी 
Hall & L&B Toilets) (Dormatory) 
प्रसाधन गृहासह व 
ग्रीन बिल्डींग 
संकल्पनेसाठी, संत 
सेवाळाळ महाराज 
स्मारक ध्वज 
2 । प्रवेशद्वार व आवार ०.२८५७ | ९७०मी. परकोट व ३.५० ३.७८५७ | ३.६२५७ ३.६३ 
भिंतीचे बांधकाम करणे त्यावरील परिक्रमा 
(Compound wall मार्गव 3 Wal 
€9&m. And Entrance प्रवेशद्वार 
Gate) 
3 प्रदर्शन hard बांधकाम 6.0890 । प्रदर्शन hare १०.०० | 42.2890 | 39.9090 ४३.११ 
करणे (Museum बांधकाम करणे 
Building (११५००० चौ.फुट) 
Area=30000 Sq.ft.) व २६मी. उंचीचे 
सौर उर्जा यंत्रणेसह 
४ | अंतर्गत रस्ते बांधकाम ०.८३५४ अंतर्गत रस्ते (With ०.८० १.६३५४ | ४.८००० ८.०० 
करणे (Walkway) White Topping) 
५ | बगीचा, तांडा व ०.८००० पेव्हींग ब्लॉक, १.५० २.३००० 
सुशोभीकरण करणे गार्डन, OS 
(Landscaping Area स्केपिंग, ट्रेडीशानल 
Trees Instant Lawn व्हिलेज (बंजारा 
९८६ 5वनी.) व्हिलेज) 


पृष्ठ ८ पैकी ५ 


शासन निर्णय क्रमांकः तीर्थवि-२०१९/प्र.क्र.११५/यो-६, दि. १० जानेवारी, २०२३ 


६ | वाहनतळ व्यवस्था ०.१२५० । वाहन तळ व्यवस्था ०.६० ०.७२५० 
करणे (Paving & (With White 
Parking) Topping) 
७ | खुले सभागृहाचे १.६०७७ | ओपन डॉरमेटरी ४ २.५० ४.१०७७ | 0.0000 शि 00 
बांधकाम करणे नग ४००० 
भक्तांसाठी 
राहण्याची व्यवस्था 
प्रसाधन गृहासह 
८ | सार्वजनिक प्रसाधन गृह ०.२००० | सार्वजनिक २.५० २.७००० | 0,0000 शि .०० 
बांधणे प्रसाधनगृहे (१०० 
Toilets & ५० Bath 
Rooms) पाण्याच्या 
टाकीसह व 
सेप्टीक टाकीसह. 
९ पोलीस चौकी बांधणे ०.०५०० fee ill | 0,0400 0.0000 [ee | 00 
qo | झाडे लावणे व संवर्धन ०.०००० | ५००० झाडे लावणे १.५० १.५००० | 0,0000 शि .०० 
करणे (Trees & तारेचे कुंपणासह व 
Plantation) ५ वर्ष निगराणीसह 
(Tree Plantation) 
एकूण किंमत (अ) १४.१४८१ २८.९० । ४३.०४८१ | ४४.२९६७ ६१.८८ 
ब-१ | विद्युतीकरणासाठी अंतर्गत व बाहय 
तरतूद विद्युतीकरण, 
Valet, 
हायमास्ट, रोहीत्र 
संच, फायर 
फाईटींग, पथदिवे, 
साऊंड सिस्टीम, 
लाईटींग, 
वॉटरपंप, 
वातानुकुलीन 
यंत्रणा, 
सी.सी.टि.व्ही. 
व्यवस्था. 
अ) बाहय विद्युतीकरण ०.७०७४ ९.०० ११.२६३७ | ११.२६३७ २५.०० 
बो अंतर्गत विद्युतीकरण १.५५६३ ०.६२०० | ०.६२०० 
महाराष्ट्र राज्य विद्युत ०.६२०० | .०० १.४१४८ | ०.०००० ०.६२ 
वितरण कंपनी मर्यादीत 


पृष्ठ ८ पैकी ६ 


शासन निर्णय क्रमांकः तीर्थवि-२०१९/प्र.क्र.११५/यो-६, दि. १० जानेवारी, २०२३ 


२ | पाणिपुरवठा व मल १.४१४८ । पाणीपुरवठा व ५.५४ ६.९५४८ | १३.७४४८ ०.०० 
निस्सारण व्यवस्था मलनिस्सारण 
व्यवस्था ही बाब 
वरील क-१ व क-२ 
मध्ये अंतर्भूत आहे. 
3. अंतर्गत सजावटीकरण १.४१४८ | प्रदर्शन केंद्र ; | ; 23.09 
करणे इमारतीसाठी 
अंतर्गत सजावट 
अकॉस्टीक्स, 
फर्निचर डिजीटल 
डिस्प्ले इत्यादी. 
एकूण किंमत (बो ५.७१३३ 98.48 । २०.२५३३ | २५.६२८५ ४८.६२ 
क-१ | पाणिपुरवठा टाकी, पंप ०.३००० | पाणी पुरवठा ५.०० ५.३००० | ५.३००० ५.३० 
घर इत्यादी बांधकामे टाकी, इत्यादी 
करणे बांधकामे करणे. 
२ | सांडपाणी शुद्धीकरण ०.३००० | मलनिस्सारण २.०० 2.3000 | 0,0000 च .०० 
केंद्र वघनकचरा व्यवस्था (STP) 
व्यवस्थापन करणे 
3 | पाणी पुनर्भरण व्यवस्था ०.०५०० | रेन वाटर हार्वस्टींग | ०.५० ०.५५०० | 0,0000 १.७४ 
करणे 
४ | वातानुकुलीत यंत्रणा ०.३००० | वातानुकुलीत शि .०० ०.३००० | 0,0000 च .०० 
बसविणे यंत्रणा बसविणे ही 
बाब वरील ब-१ 
मध्ये अंतर्भूत आहे. 
५ | सोलर सिस्टीम बसविणे ०.०००० _ ' प्रदर्शन केंद्राच्या ४.०० ४.०००० | ४.०००० ६.०० 
परिसरात सोलर 
सिस्टीम बसविणे 
६ | मंदिर/ यात्रा पसिरात ०.१५०० मंदिर/ यात्रा ०.६० ०.७५०० | ०.७५०० ०.७५ 
जनसुविधा केंद्र व फिरते परिसरात 
प्रसाधन गृहाची व्यवस्था जनसुविधा केंद्र व 
करणे. फिरते प्रसाधन 
गृहाची व्यवस्था 
करणे 
७ | वास्तुविशारद सेवा ०.६३८२ । वास्तुविशारद सेवा २.०० २.६३८२ | १.६४८२ १.९३ 
शुल्क (३.००%-अ--ब शुल्क (३.००% - 
साठी) अ--ब-३ साठी -- 
१२% GST) 
एकूण किंमत (क) १.७३८२ १४.१० । १५.८३८२ | ११.६९८२ १५.७२ 


पृष्ठ ८ पैकी ७ 


शासन निर्णय क्रमांकः तीर्थवि-२०१९/प्र.क्र.११५/यो-६, दि. १० जानेवारी, २०२३ 


ड-१ | चाचणी अहवाल खर्च ०.२१२२ चाचणी अहवाल ०.६६ ०.८७२२ | १.२१२२ १.२१ 

(१.५०%) खर्च (१.५०%) 

२ | विमा खर्च (9.00%) ०.१४१५ | विमा खर्च (१.००%) ०.८६ १.००१५ | ०.८११५ १.२० 

३ | आकस्मिक खर्च (४%) ०.५६५९ आकस्मिक खर्च ३.३० ३.८६५९ | २.५९७१ ४.८१ 

(४%) 

४ | सेंटेज खचे (4%) १.०६३८ सेटेज खर्च (५%) ३.४२ ४.४८३८ | ४.०४३८ ६.०१ 

4 | GST. 0.0000 GS i. ८.२१ ८.२१०० । ९.७१०० २१.६४ 

६ | भाववाढ ववास्तुझास्त्रीय १.४१५० भाववाढी साठी १.०४ २.४५५० | ०.०००० ६.०० 
प्रक्रियासाठी तरतूद 
एकूण किंमत (ड) ३.३९८४ १७.४६ | २०.८५८४ | १८.३७४६ ४०.८७ 
एकूण अंदाजीत किमत २४.९९८० ७५.०० | ९९.९९८० | ९९.९७८० १६७.०९ 
(अ--ब--क--ड) 


पृष्ठ ८ पैकी ८ 


